महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
विहित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मप्रन्या-२०१६/प्र.क्र.१०६/का.३८ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २७ ऑक्टोंबर, २०२१. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : असंक-१००१/प्र.क्र.२६/२००१/वित्तीय सुधारणा, 

दिनांक १०.०९.२००१, 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसपीआय-२००३/५४६/प्र.क्र.१०६/२००३/२८, 
दिनांक ०६.०८.२००४. 

3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक ११.०२.२०१६. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष, 
दिनांक ०९.०६.२०१७. 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १०.०९.२००१ अन्वये राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व 
शासकीय कार्यालयांतील पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबत धोरण विहित करण्यात 
आले आहे. यानुसार महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण या कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध विहित 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १०.०९.२००१ अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण या कार्यालयातील परिशिष्ट -“अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार अनु. क्र.१ ते १७ संवर्गातील ८१ 
नियमित पदे व अनु. क्र. १८ ते २२ संवर्गातील ४५ अधिसंख्य पदे अशा एकूण १२६ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मा. 
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक ०३.०२.२०२० रोजीच्या बैठकीत मान्याता दिली 
आहे. त्यानुसार सदर परिशिष्ट - “अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण या कार्यालयातील 
पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३०/आपुक, दिनांक ३१.०७.२०१८ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मप्रन्या-२०१६/प्र.क्र.१०६/का.३८ 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेताक क्रमांक २०२११०२७१२००१९९३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MILIND NARAYAN HARDAS 
DN: 


M | LI N D NARAYAN CN = MILIND NARAYAN HARDAS, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = GENERAL ADMINISTRATION 
HA R DAS DEPARTMENT 


Date: 2021.10.27 12:03:37 +05'30' 


(मिलिंद हरदास ) 
सहपत्र : परिशिष्ट - “अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १, मुंबई, 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य १, मुंबई, 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १३,१९ व व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (आस्थापना), मंत्रालय, मुंबई, 
११.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१९, २५, २६), मंत्रालय, मुंबई, 
१२.निवड नस्ती / (का. ३८). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मप्रन्या-२०१६/प्र.क्र.१०६/का.३८ 


परिशिष्ट - “अ 


अनु. पदनाम वेतनश्रेणी मंजूर | सूधारित आकृतीबंध मंजूर 
क्र. (सातवा वेतन आयोग) पदे पदे 
(१) (र) (३) (४) (4) 
q अध्यक्ष रु. २,२५,०००/- (निश्चित) १ q 
2 सदस्य रु. २,२५,०००/-(निश्चित) ९ ९ 
३ प्रबंधक 5-27 : ११८५००-२१४१०० ३ ३ 
8 उपप्रबंधक 5-24 : ७११००-२११९०० ३ ३ 
षु संशोधन अधिकारी 5-23 : ६७७००-२०८७०० ३ ३ 
६ सहाय्यक प्रबंधक 5-23 : ६७७००-२०८७०० ३ ३ 
७ वरिष्ठ स्वीय सहायक 5-23 : ६७७००-२०८७०० १ १ 
८ स्वीय सहायक S-16 : ४४९००-१४२४०० ३ २ 
९ लघुलेखक उच्चश्रेणी S-15 : ४१८००-१३२३०० १२ १० 
१० ग्रंथपाळ S-15 : ४१८००-१३२३०० 3 3 
११ अधीक्षक S-14 : ३८६००-१२२८०० & & 
१२ शिरस्तेदार 5-14 : ३८६००-१२२८०० ८ ६ 
१३ । लघुलेखक निम्नश्रेणी S-14 : ३८६००-१२२८०० 8 8 
१४ | सहायक 8-10 : २९२००-९२३०० | ७_| ६ 
१५ लेखापाल S-10 : २९२००-९२३०० २ २ 
१६ लघुटंकलेखक 5-8 : २५५००-८११०० ४ ३ 
१७ लिपिक- । लिपिक 5-6 : १९९००-६३२०० १४ १६ 
टंकलेखक | लिपिक-टंकलेखक 8 
(अ) अनु. क्र. १ ते १७ ९० ८१ नियमित पदे 
१८ । वाहन चालक 5-6 : १९९००-६३२०० १० १० 
१९ चोपदार 5-6 : १९९००-६३२०० १० १० 
२० | नाईक 5-3 :१६६००-५२४०० ३ ३ 
२१ शिपाई 5-1 : १५०००-४७६०० २१ २१ 
२२ । सफाईगार 5-1 :१५०००-४७६०० १ १ 
(ब) अनु. क्र. १८ ते २२ ४५ ४५ अधिसंख्य पदे 
एकूण 934 १२६ 
(८१ नियमित -- 
४५ अधिसंख्य पदे) 


अनुक्रमांक १८ ते २२ येथील ४५ अधिसंख्य पदावर कार्यरत कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्ती अथवा अन्य कारणामुळे 


सदर पदे रिक्‍त झाल्यानंतर ती आपोआप निरसित होतील. त्यानंतर सदर सेवा गरजेनुसार बाहयस्त्रोताव्दारे उपलब्ध करुन 
घेण्यात येतील. 


Digitally signed by MILIND NARAYAN 


MILIND NARAYAN «aross 


HARDAS 


: CN = MILIND NARAYAN HARDAS, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2021.10.27 12:03:49 +05'30' 


(मिलिंद हरदास ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


